सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरिता 
राज्यातील कारागृहांमध्ये विकसित करण्यात 
आलेल्या ई-प्रिझन्स (655) प्रणाळीकरिता 
उपकरणे खरेदी करण्यास प्रशासकीय मंजूरी 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ०१२४/प्र.क्र. २० /तुरुंग-२, 

दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक : ८ फेब्रुवारी, २०२४. 
वाचा - 


१. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र. इप्रवि/७?15071500389)/६८५/२०२३-२४,कक्ष-६(१),दिनांक १९.०१.२०२४. 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग -२, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५. 

३. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४ दिनांक २४ 
ऑगस्ट २०१७. 

४. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस २०१७/प्र.क्र.२०४/उद्योग-४, दिनांक ०८ 
डिसेंबर, २०१७. 

५. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. जेएलएम०५२२/प्र.क्र.७२/तुरुंग-२, दिनांक ०१.०६.२०२२. 

६. प्रकल्प अंमलबजावणी समिती बैठकीचे दिनांक ०२.०२.२०२४ रोजीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना- 


राज्यातील कारागृहांमध्ये ई-प्रिझन्स (8215075-।058) प्रणाली राबविण्याकरीता ई-प्रिझन्स 
संगणकीकरण प्रकल्पाद्वारे माहिती भरण्यात येत आहे. संगणकीकरण प्रकल्पाचा पूर्ण क्षमतेने व 
परिणामकारकरित्या वापर होण्यासाठी संगणक व इतर उपकरणांची आवश्‍यकता असल्याने सदर उपकरणे 
खरेदीचा प्रस्ताव प्रशासकीय मंजूरीकरिता अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व 
सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडून वाचा क्र.१ येथील दिनांक १९.०१.२०२४ च्या पत्रान्वये शासनास 
प्रापत झाला आहे. सदर उपकरणे खरेदी प्रस्तावास दिनांक ०२.०२.२०२४ रोजी संपन्न झालेल्या तुरुंग उप 
विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने मान्यता fect आहे. सदर बैठकीचे इतिवृत्त वाचा क्र.६ अन्वये 
निर्गमित करण्यात आले आहे. त्यास अनुसरुन ई-प्रिझन्स (ICUS) प्रणाली अंतर्गत संगणक व इतर 
उपकरणांच्या खरेदी प्रस्तावास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


राज्यातील कारागृहांमध्ये ई-प्रिझन्स (82॥15015-1028) प्रणाली राबविण्याकरीता खालीलप्रमाणे 
रू.१९,७५,२९,५००/- (अक्षरी रुपये एकोणीस कोटी पंच्याहत्तर लक्ष एकोणतीस हजार Waal फक्‍त) इतक्या 
रकमेची खालील तक्त्यात नमुद उपकरणे खरेदी करण्यास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ०१२४/प्र.क्र. २० /तुरुंग-२ 


अक्र कारागृहाचे नांव | प्रयोजन | रक्कम रूपये 
णि येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे ePrisons (ICUS) 9,2¢,40,000/- 
प्रणालीकरीता LAN 
२ | ठाणेमध्यवर्ती कारागृह, ठाणे ePrisons (835) १,०३,५०,०००/- 
प्रणालीकरीता LAN 
३ | तळोजामध्यवर्ती कारागृह, नवी मुंबई ePrisons (835) ९३,५०,०००/- 
प्रणालीकरीता LAN 
४ | नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह, नाशिक | ePrisons (ICUS) १,१८,५०,०००/- 
प्रणालीकरीता LAN 
५ | लातूर जिल्हा कारागृह, लातूर ePrisons (ICUS) (94,40,000/- 
प्रणालीकरीता LAN 
& । जालनाजिल्हा कारागृह, जालना ePrisons (ICUS) (99,40,000/- 
प्रणालीकरीता LAN 
७ । धुळे जिल्हा कारागृह, धुळे ePrisons (ICUS) ८३,५०,०००/- 
प्रणालीकरीता LAN 
८ | गडचिरोली खुले कारागृह, गडचिरोली । ePrisons (035) ७८,५०,०००/- 
प्रणालीकरीता LAN 
९ | सिधुदुर्ग जिल्हा कारागृह, सिधुदुर्ग ePrisons (ICUS) ८३,५०,०००/- 
प्रणालीकरीता LAN 
ha किशोर सुधारालय, नाशिक ePrisons (ICUS) 42,40,000/- 
प्रणालीकरीता LAN 
ae नंदुरबार जिल्हा कारागृह, नंदुरबार ePrisons (ICUS) (93,40,000/- 
प्रणालीकरीता LAN 
१२ | सांगली जिल्हा कारागृह, सांगळी ePrisons (ICUS) ५५,५०,०००/- 
प्रणालीकरीता LAN 
१३ । पैठण खुले जिल्हा कारागृह, पैठण, | ePrisons (ICUS) ६७,००,०००/- 
जि.औरंगाबाद प्रणालीकरीता LAN 
१४ | Sue पोलीस महासंचालक व | ePrisons (ICUS) ४०,००,०००/- 
महानिरीक्षक, कारागृह व सुधार सेवा, | प्रणालीकरीता LAN 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 
१५ । विसापूर खुले कारागृह, विसापुर, | 8215015 (ICUS) ४९,००,०००/- 
जि.अहमदनगर प्रणालीकरीता LAN 
१६ | सातारा जिल्हा कारागृह, सातारा ePrisons (ICUS) ४८,५०,०००/- 
प्रणालीकरीता LAN 
१७ | दौलतराव जाधव तुरूंग अधिकारी | ePrisons (ICUS) ५५,५०,०००/- 
प्रशिक्षण महाविद्यालय, येरवडा, पुणे प्रणाळीकरीता LAN 
१८ | येरवडा खुले जिल्हा कारागृह, येरवडा, | ePrisons (ICUS) ४२,५०,०००/- 
पुणे प्रणालीकरीता LAN 
१९ | अहमदनगर जिल्हा कारागृह, | 8215015 (ICUS) ४९,००,०००/- 
अहमदनगर प्रणालीकरीता LAN 
२० । राज्यातील सर्व कारागृहांसाठी Biometric Touch 2,09,§0,000/- 
Screen Kiosk - 150 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ०१२४/प्र.क्र. २० /तुरुंग-२ 


Nos 

Color Printer - 100 92,48, 400/- 
Nos 

A3 Multi Function 9,99, 90,000/- 
Machine - 70 Nos 

Biometric 9,8¢,40,000/- 


Attendance System 
for Prisoners - 300 
Nos 


एकूण रक्‍कम १९,७५,२९,५००/- 


अक्षरी रूपये एकोणीस कोटी पंच्याहत्तर लाख एकोणतीस हजार Waal फक्‍त 


२. सदर खरेदी उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ व शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस 
२०१७/प्र.क्र.२०४/उद्योग-४, दिनांक ०८ डिसेंबर, २०१७ मधील नमूद तरतुदींच्या अनुषंगाने विहित पद्धतीचा 
अवलंब करुन केली जाईल याची काटेकोरपणाने खात्री करावी. 


३. यावरील होणारा खर्च सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र बी-५. मुख्य लेखाशिर्ष २०५६ तुरुंग (००) 
(१०१) (१५) कारागृह विभागाचे संगणकीकरण (योजनांतर्गत योजना) (२०५६ ०२०४) १७- संगणक खर्च या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व सदर अनुदान खर्चाबाबतचे मासिक विवरणपत्र व 
उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात यावे. 


४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिळ २०१५ 
अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला उपविभाग दोन मधील अ.क्र.२७ (अ) नियम क्र. 
७६ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांस अनुसरुन हा झासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२०८१७३७४४७७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SEEMA TUSHAR SAWANT 

F F M A T H A R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=15a6230fe20fd947aa83047f5deb85c95659ceb098e76eb25 
dd802b0518e7d63, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


S AWA N ग serialNumber=9ED89E6CO0B3FD549E02FB85SDFE0767F96018A29CC 
‘AC79EC62AAFD247DECECES, cn=SEEMA TUSHAR SAWANT 
Date: 2024.02.08 17:46:28 +05'30' 
(सीमा तु. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


१. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. प्रधान सचिव (अ. व सु), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ०१२४/प्र.क्र. २० /तुरुंग-२ 


७. कारागृह उपमहानिरीक्षक (पूर्व विभाग/पश्चिम विभाग/मध्य विभाग/दक्षिण विभाग/नाशिक विभाग) 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखा परीक्षा, मुंबई, 

१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

११. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१२. कक्ष अधिकारी, अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. निवड नस्ती, तुरुंग -२ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


